शासकीय तंत्रनिकेतन, अचलपूर या 
संस्थेकरीता आहरण व संवितरण 
अधिकारी घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. मान्यता-२०१७/(प्र.क्र.६९/१७)/तांशि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १४ जून, २०१८. 


वाचा:- 9. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०१७/(प्र.क्र.६९/१७)/तांशि-५, 
दिनांक २२.०३.२०१८. 
२. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, पत्र क्र. ४अ/आस्था/२०१८/३६९, 
दिनांक २१.०५.२०१८. 


शुध्दीपत्रक :- 

संदर्भाधीन दिनांक २२ मार्च, २०१८ च्या शासन निर्णयाच्या पहिल्या परिच्छेदामध्ये “शासकीय 
तंत्रनिकेतन, अचलपूर या संस्थेकरीता प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, अचलपूर यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.” या शब्दाऐवजी “शासकीय तंत्रनिकेतन, 
अचलपूर या संस्थेकरीता प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, अचलपूर यांना कोषागारातून वेतन, भत्ते व 
इतर रकमांचे आहरण करण्याकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.” 
असे वाचण्यात यावे. 
२. सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संकेतांक कमांक २०१८०६१४१५०१३५०४०८ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 
स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Anil Raghunath ४०० 


fecObOf5c05dc9058175992109e62d3f57 1 9b9dfb87a9657 


Katkar = = “— 
(अ. र. काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 

३. सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, अमरावती, 

४. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, अचलपूर ( तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 


५. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१-मुंबई/महाराष्ट्र-२-नागपूर, 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती, 

७. उप कोषागार अधिकारी, अचलपूर, 

८. निवड नस्ती, तांशि-५. 


